फिरते पश्लुरोग नियंत्रण पथक, 
अकोला या संस्थेचे स्थलांतरण मौ. 


उमरा, ता. अकोट, जि. अकोला येथे 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीएचडी- २०१८/प्र.क्र.१६१/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन पुरक पत्र 
क्र.जिवायो-२०१०/प्र.क्र.२९१/पदुम-४ दि.०१.०७.२०११. 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.व्हीएचडी/२४/१४२८६- 
८९/२०१७/ पसं-१२, पुणे, दि.२३.१०.२०१८. 
३. पत्र क्र.व्हीएचडी/२४/१६१०७-१०/२०१६-१८/ पसं-१२, पुणे, दि.४.१२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मौ. उमरा, ता.अकोट, जि. अकोला या गावातील तसेच, परिसरातीळ शोेतक-यांकडील 
WEAN आवऱ्यक त्या पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक असल्याने पश्गुवैद्यकीय 
दवाखाना श्रेणी-१ मुंडगाव व पश्युवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ पणज या दोन संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील 
गावांचे विभाजन करून मौ. उमरा येथे पद्नुवैद्यकीय दवाखाना स्थलांतरणाने स्थापन करण्यास जिल्हा 
परिषद, अकोला पशुसंवर्धन विषय समिती सभा दि.१.०८.२०१८, ठराव क्र.५ अन्वये जिल्हा परिषद, 
अकोला सर्वसाधारण सभेस शिफारस करण्यात आलेली आहे. तसेच, जिल्हा परिषद, अकोला 
सर्वसाधारण सभा दि.११.०९.२०१८, ठराव क्र.२ अन्वये फिरते रोग नियंत्रण पथक, अकोला या संस्थेचे 
स्थलांतरण मौ. उमरा, ता.अकोट येथे करण्यास ठराव घेण्यात आलेला आहे. 


त्याअनुषंगाने फिरते रोग नियंत्रण पथक, अकोला या संस्थेचे स्थलांतरण मौ. उमरा, ता. अकोट, 
जि. अकोला येथे करण्याच्या अनुषंगाने खाळीळप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


फिरते रोग नियंत्रण पथक, अकोला या संस्थेचे स्थलांतरण मौ. उमरा, ता. अकोट, जि. अकोला 
येथे करण्यास याद्वारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांनी फिरते रोग नियंत्रण पथक, अकोला 
या संस्थेचे मौ. उमरा, ता. अकोट, जि. अकोला येथे मंजूर अधिकारी, कर्मचारी वर्गासह स्थलांतरण करून 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचडी- २०१८/प्र.क्र.१६१/पदुम-४ 


या ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखाना कार्यान्वीत करावयाचा आहे. जेणेकरून, या पश्युवैद्यकीय 
दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील MAH / पशुपालक यांचेकडील WMA पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध 
होतील. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१२१३१३०७३२४८०१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसारव नावाने, 
Digitally signed by Vijay K. 
Chaudhari 
Date: 2018.12.13 13:15:45 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे- ६७ 
२. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, अमरावती विभाग 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 
४. जिल्हा UMAGA उपायुक्त, अकोला. 
५. जिल्हा पश्ुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 
७. निवड नस्ती पदुम ४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


